पर राज्यातून आणलेल्या वाळूचा साठा 
व निर्गतीबाबतची कार्यपध्दती निश्चित 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक: गौखनि-०७२०/प्र.क्र.८५/ख-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ जून, २०२२. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक क्र.गौखनि-०७२०/प्र.क्र.८५/ख-१, दिनांक ५ फेब्रुवारी,२०२१ 


शासन शुध्दीपत्र: 


उक्त संदर्भाधीन दि.५ फेब्रुवारी,२०२१ मधील मुद्दा क्र.५ अनुषंगाने मा.मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ 
नागपूर येथे दाखल रिट याचिका क्र.२०७८/२०२१, क्र.२०८६/२०२१, क्र.१७२/२०२२ व क्र.१७३/२०२२ मध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने दि.७/४/२०२२ रोजी आदेशा पारीत केळे आहेत. सदर आदेशानुसार शासन परिपत्रक 
क्र.गौखनि-०७२०/प्र.क्र.८५/ख-१, दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०२१ मधील मुद्दा क्र.१ वगळण्यात येत आहे. तसेच 
सदर शासन परिपत्रकातील इतर तरतूदी लागू राहतील. 

सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०६१६१८१३१८३९१९ असा आहे. सदर शासन 
शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SHIVAJI SONAJI 


CHOURE 
(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महसूल व वन विभाग 
प्रत: 
१ मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई (पत्राने) 


) 

) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

) विभागीय आयुक्त (सवी 

) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

) संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 

१० प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यु मरीन 
लाईन्स, मुंबई-४०० ०२० 

११) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यु मरीन लाईन्स, 
मुंबई- ४०० ०२० 

१२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -२, नागपूर 

१३) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -२, नागपूर 

१४) निवड नस्ती (ख-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


